महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१२१६/सं.क्र.३४५/प्र.क्र.६७/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १८ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेशा क्र.उसप्र-१२१६/प्र.क्र.६७/चौदा, दि.०९/०८/२०१६, दि.०७/०८/२०१७ 
दि.२७/०८/२०१८ व दि.०९/०१/२०२० 


आदेडा 


श्रीमती आझाराणी उ.पाटील, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची या विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.०९/०८/२०१६ च्या आदेशान्वये नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील पिंपरी- 
चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, आकुर्डी, जि.पुणे या कार्यालयातील “उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी” या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच दि.०७/०८/२०१७, 
दि.२७/०८/२०१८ व दि.०९/०१/२०२०च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍्तीस दि.०६/०९/२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. श्रीमती आझाराणी उ.पाटील, अवर सचिव यांना नगर विकास विभागाच्या 
अधिपत्याखाळीळ पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, आकुर्डी, जि.पुणे या कार्यालयातील “ उप 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी” या पदावर दि.०७/०९/२०२० पासून पुढे या आदेश्ञाच्या दिनांकापर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. आता या आदेशान्वये, श्रीमती आझ्ाराणी उ.पाटील, अवर सचिव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावरील सेवा या आदेशाच्या दिनांकापासून प्रत्यावर्तीत करण्यात येत असून त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची 
पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभागात अवर सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१११८११५६२२९४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant 2 या, 
Shridhar Shelay/ =e 
(प्र. श्री. शेलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
३. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, आकुर्डी, जि.पुणे, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सह/उप सचिव (कार्या.२२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

श्रीमती ARM उ.पाटील, अवर सचिव 

निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


Cc 
ae 


one GS © 


